RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक २८ ] 


सोमवार, मार्च ५ , २०१८ / फाल्गुन १४ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५५ 


चौक , 


~ 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 
कृषी, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , 

हुतात्मा राजगुरु 
मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मार्च २०१८ . 

अधिसूचना 
खते (नियंत्रण ) आदेश , १ ९ ८५. 

क्रमांक राखते-१०१७ / प्र . क्र . २५८ / १७- अ. - खत (नियंत्रण ) आदेश , १९ ८५ याच्या खंड २६ अ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत काढण्यात आलेल्या यापूर्वीच्या सर्व अधिसूचनांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( एक ) महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, याची जिल्ह्याचा अधिसूचित प्राधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. तो उक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या विक्री केंद्रांना, ज्यांची विक्री केंद्रे व गोदामे संलग्न आहेत , अशा विक्रेत्यांना, 
रासायनिक खतांची घाऊक व किरकोळ विक्री करण्यासाठी प्राधिकृत पत्र देणे, त्यात सुधारणा करणे किंवा त्यांचे नुतनीकरण करणे यांच्या 
प्रयोजनाकरिता त्याच्या अधिकारितेचा वापर करील, 

( दोन ) विभागीय सहसंचालक ( कृषि), कोकण विभाग, ठाणे यांच्या कार्यालयातील अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची अधिसूचित 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. तो मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्याठिकाणी असलेल्या विक्री केंद्रांना, ज्यांची विक्री केंद्रे व गोदामे 
संलग्न आहेत, अशा विक्रेत्यांना, रासायनिक खतांची घाऊक व किरकोळ विक्री करण्यासाठी प्राधिकृत पत्र देणे, त्यात सुधारणा करणेकिंवा 
त्यांचे नुतनीकरण करणे यांच्या प्रयोजनाकरिता त्याच्या अधिकारितेचा वापर करील, 

( तीन) संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची महाराष्ट्र राज्याकरिता अधिसूचित 
प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे , 

( अ) तो राज्यातील एका जिल्ह्यात किंवा एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यांच्या ठिकाणी असलेल्या विक्री केंद्रांना, ज्यांची विक्री केंद्रे 
व गोदामे संलग्न आहेत , अशा विक्रेत्यांना, रासायनिक खतांची घाऊक किंवा किरकोळ विक्री करण्यासाठी प्राधिकृत पत्र देणे, त्यात 
सुधारणा करणे, किंवा त्यांचे नुतनीकरण करणे याच्या प्रयोजनाकरिता ; 

( ब ) विशेष रासायनिक खतांचेमिश्रण , सूक्ष्मपोषक मिश्रित रासायनिक खते, त्याचा संयोग या पदार्थांसाठी निर्मिती प्रमापणपत्र 
देणे, त्यात सुधारणा करणे व त्याचे नुतनीकरण करण्याच्या प्रयोजनासाठी . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय कुमार , 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार - अ - ५५-१ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च ५ , २०१८ / फाल्गुन १४ , शके १९ ३ ९ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 5th March 2018 . 


> 


NOTIFICATION 


FERTILIZER (CONTROL ) ORDER , 1985 . 


No. Rakhate - 1017 /CR - 258 /17-A.-In exercise of the powers conferred by section 26 A of the 
Fertilizer (Control) Order , 1985 and in supersession of all the existing notifications issued in this 
behalf the Government of Maharashtra hereby appoints , 

( 1) District Superintending Agriculture Officer , of each districts in the State of Maharashtra 
to be the Notified Authority of the district in which he shall exercise his jurisdiction for the 
purpose of granting , amending or renewing the letter of authorization for the wholesale or retail 
sale of fertilizers by the dealers whose sale depots and godowns attached to the sale depots are 
located in said district , 

( 2 ) Superinteding Agriculture Officer in the office of the Divisional Joint Director of 
Agriculture, Konkan Division , Thane to be the Notified Authority for the purpose of granting , 
amending or renewing the letter of authorization for the retail sale of fertilizers by the dealers 
whose sale depots and godowns attached to the sale depots are located in the district ofMumbai 
and Mumbai Suburban district , 


(3 ) Director ( Inputs and Quality Control), Commissionerate of Agriculture , Maharashtra 
State, Pune, to be the Notified Authority , for the State of Maharashtra , 

(a ) for the purpose of granting, amending or renewing the letter of authorization for 
the wholesale or retail sale of fertilizers by wholesale dealers whose sale depots and godowns 
attached to the sale depots are located in one ormore than once district within the State , 


(6 ) for the purpose of granting , amending or renewing a certificate ofmanufacture , for 
the preparation of special mixture of fertilizers , micronutrient mixture fertilizers, 
combinations thereof. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BIJAY KUMAR , 


Principal Secretary to the Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


